अशासकीय खाजगी शाळांतील 
अर्धवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांसाठी १ जानेवारी २०१६ पासून 
सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वेतन-१२१९/प्र.क्र.१९/१९ /टिएनटी-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक:- १३ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ- शासन निर्णय क्र.१२१९/ प्र.क्र. १९/१९ / टिएनटी ३ दि. ०६.८.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


वरील संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या जोडपत्रामधील pay Band PB-9 २६००-१०१०० 
मधील वेतन मेॅंट्रिक्सच्या सेलमध्ये ग्रेड वेतन Woo ऐवजी १४०० असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥8॥/80५9॥॥9.9०५/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०८१३११५२३००७२१ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


क Digitally signed by Charushila Devendra Chaudhari 
Charushila Devendra ovcive-covermentofMaharashtr, ou-School Education 
a 


IN: c=IN, ०- 
ind Sports De 


Chaudhari rset 


(चारुशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१ .मा.अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 

२.मा.सभापती / उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
३.मा.मंत्री (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे वि.का.अ., मंत्रालय, मुंबई 
४.मा.विधानसभा / विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेता 

५.सर्व मा.विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य 

६. मा.अपर मुख्य सचिव (शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई 
७. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

८.महालेखापाल-१ (लेखा व अनज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई 
९.महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

१०.महाळेखापाल-२ (लेखा व अनज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई 

११. आयुक्त, शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ 

१२.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१४. शिक्षण संचालक (अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वेतन-१२१९/प्र.क्र.१९/१९ /टिएनटी-३ 


१५. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 

१६. संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे 
१७. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 

१८. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , पुणे 

१९. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे 

२०. सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक नियोजन व प्रशिक्षण संस्था, औरंगाबाद 
२१. प्रशासकीय अधिकारी, राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था (बालचित्रवाणी), पुणे 
२२. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 

२३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

२४. सर्व प्राचार्य, डाएट 

२५. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक, निरंतर) 

२६. सर्व शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई 

२७. शालेय शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने 

२८. निवड नस्ती, टिएनटी-३. 


ae 


ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


